औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील उपसंचालक संवर्गातील 
अधिकार्‍यांच्या विनंती बदली बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. औसुवआ-०५१९/प्र.क्र.८५/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३१ मे, २०१९. 


वाचा :- महाराष्ट्र प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 

पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
आदेठा:- 

औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील खाली नमूद उपसंचालकांची 
खालीलप्रमाणे विनंती बदली करण्यात येत आहे- 


उप संचालकांचे नाव कार्यरत ठिकाण 


2. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५" मधील HSA ४ (४ व कलम ¥(4) 
च्या तरतूदीन्वये सक्षम प्राधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सदर बदली करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१०१४५९२३३५१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Meghashyam Nawar 
M h h DN: c=IN, ०५ ent Of Maharashtra, ou=In‘ ies,Energy ans 
egnasnyam s Stine ine 
2.5.4.20=; 2120381 4eff2bd1a5d3c902860ebecbe995c3b2 
260a‘ ९3१, 
serialNur a5505efe2f877647 1817f30ce3446f37d84d8aeddd35 
a W a r d8e3a76a12d1b08434dd, cn=Meghashyam Nawar 
Date: 2019.06.10 15:06:38 +05'30" 
ATA नवार 
ठी 


प्रति, 
संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 


प्रत माहिती व आवश्‍यक त्या कार्यवाहीस्तव- 
१. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/नाशिक. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, ठाणे/नाशिक. 
४. श्रीमती अं. छ. आडे, उप संचालक, ठाणे (द्वारा:- संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय, मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांक औसुवआ-०५१९/प्र.क्र.८५/कामगार-१ 


५.मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
८. उप सचिव (कामगार-१) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
९. निवड नस्ती (कामगार -9). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


